श्री.ताराचंद के.जगदाळे, पीठासीन अधिकारी, शाळा 
न्यायाधिकरण, नागपूर यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९१८/प्र. क्र. ५५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मे, २०१८ 
पहा: मा. उच्च न्यायालय यांचे राजपत्र क्र. १-३९०२/२०१८, दिनांक. २१.०४.२०१८ 
शासन ज्ञापन- 
श्री. ताराचंद के. जगदाळे, पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नागपूर यांची दिवाणी न्यायाधिश, 
वरिष्ठ स्तर, नागपूर या पदावर पदस्थापना करण्यात आली आहे. सबब, श्री. ताराचंद के. जगदाळे, पीठासीन 
अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नागपूर यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी, पीठासीन अधिकारी, शाळा 
न्यायाधिकरण, नागपूर या पदावरुन कार्यमुक्‍त करण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५२८११४०१९१६२१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
३. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात यावी. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 
Pralhad Ate 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर 
) शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य./नि. शि.), जि. प. नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली 
४) महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राद्वारे) 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

) पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नागपूर 

) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (महिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

मुंबई योग्य ते प्रसिध्दी पत्रक काढण्याच्या विनंतीसह ) 

९) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड,मुंबई (पत्राद्वारे ) 


प्रत, (माहितीस्तव) 
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण ard fears कार्य अधिकारी. 
२) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४) निवडनस्ती. 


